शिवशंकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, लोहा संचलित 
डा.हेलन केलर अंध निवासी विद्यालय, लोहा, 
ता.लोहा, जि.नांदेड या अंध प्रवर्गाच्या माध्यमिक 
शाळेस ३० निवासी विद्यार्थी संख्येसाठी देय ठरत 
असलेल्या इयता ८ वी ते १० वी च्या माध्यमिक 
वर्गाकरीता एकूण ५ पदांची निर्मिती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक इडीडी २०१३/प्र.क्र.१२१/दि.क.१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : २८ जून, २०२२. 


वाचा १) शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग क्र.ईडीडी २००३/प्र.क्र.३४०/भाग-२/सुधार-२, 
दि.१८.८.२००४ 
२) शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभाग क्र.ईडीडी २०१३/प्र.क्र.१२१/अ.क.१, दि.३१.७.२०१४. 
3) आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे यांचे क्र.अकआ/प्र-२/अंध/शिवशंकर नांदेड/इ.८ व ते १० वी 
वर्ग/२८६५/२०१७-१८/९७७, दि.३०.११.१७. 
४) मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.११.९.२०१९ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
शिवशंकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, लोहा संचलित डा.हेलन केलर अंध निवासी विद्यालय, लोहा, ता.लोहा, 
जि.नांदेड या अंध प्रवर्गाच्या माध्यमिक शाळेस शासन निर्णय दि.३१.७.२०१४ अन्वये राज्यातील तसेच देशातील पहिली 
माध्यमिक अंध शाळा असल्याने १०० टक्के अनुदान शासनाने मंजूर केलेले आहे. तसेच दि.१८.८.२००४ च्या शासन 
निर्णयातील आकृतीबंधानुसार सदरहू शाळेस इयता ८ वी ते १० वी च्या माध्यमिक वर्गाकरीता अनुज्ञेय ठरत असलेल्या ५ 
पदांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
शिवशंकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, लोहा संचलित डा.हेलन केलर अंध निवासी विद्यालय, लोहा, ता.लोहा, 
जि.नांदेड या अंध प्रवर्गाच्या माध्यमिक शाळेस नैसर्गिक वर्गवाढीनुसार इयत्ता ८ वी ते १० वी चे वर्ग सुरु करण्यास शासन 
निर्णय दि.३१.७.२०१४ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 


२. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.११.९.२०१९ रोजीच्या बैठकीच्या 
इतिवृत्तानुसार सदरहू शाळेस इयत्ता ८ वी ते १० वी च्या माध्यमिक वर्गास ३० विद्यार्थी संख्येकरीता अनुज्ञेय ५ पदांना 
मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने शिवशंकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, लोहा संचलित डा.हेलन केलर अंध निवासी 
विद्यालय, लोहा, ता.लोहा, जि.नांदेड या अंध प्रवर्गाच्या माध्यमिक शाळेस ३० निवासी विद्यार्थी संख्येस दि.१८.८.२००४ 
च्या शासन निर्णयातील आकृतीबंधानुसार इयत्ता ८ वी ते १० वी च्या माध्यमिक वर्गाकरीता अनुज्ञेय असलेल्या खाळील 
विवरण पत्रात दर्शविलेल्या एकूण ५ नियमित पदांच्या निर्मितीस या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


विवरण पत्र 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या ७ वा वेतन आयोग वेतनश्रेणी (रुपये) 
za २ ३ 11 ee 

७ विशेष शिक्षक ३ एस-१० : २९२००-९२३००/- 
२ शारिरीक शिक्षक निदेशक/ शि एस-१० : २९२००-९२३००/- 

कला हस्तव्यवसाय शिक्षक/ 

संगित शिक्षक 
३ राखणदार/काळजीवाहक |_ | एस-१ : १५०००-४७६००/- 

एकूण ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी २०१३/प्र.क्र.१२१/दि.क.१ 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने स्थापन केलेल्या मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय सचिव 
समितीच्या दि.११.९.२०१९ रोजीच्या बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचे संकेतांक २०२२०६२८१५३११८७८२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2022.06.28 15:33:57 +05'30' 


( वि. पुं. घोडके ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति 

मा.मंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव. 

सचिव (सा.न्या.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, लातूर. 

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

अध्यक्ष, शिवशंकर शिक्षण प्रसारक मंडळ, लोहा संचलित डा.हेलन केलर अंध निवासी विद्यालय, लोहा, 
ता.लोहा, जि.नांदेड. 

१०) निवडनस्ती, अपंग कल्याण-१. 


AN AD -O 


& SG es ae a टे 


ae 


समस समस 


पृष्ठ २ पैकी २ 


